हिंगोली जिल्ह्यात “मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) 
संशोधन व प्रशिक्षण hse च्या अंमलबजावणी करीता 
सन २०२२-२३ करिता निधी वितरीत करणेबाबत. 
(2401 446) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- १. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र. ११७/९-अ, दि. १४.०९.२०२२ 

२. आयुक्त (कृषि) यांचे जा.क्र. कृआ/फलो-३/हळद सं.कें/निधी मागणी/२०२२/३६७४६, दि. ०२.११.२०२२ 

3. आयुक्त (कृषि) यांचे जा.क्र. कृआ/फलो-३/हसंप्र/पूरक मागणी/२०२२/३७३८१, दि. ०९.११.२०२२ 

४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र. २२६/९-अ, दि. ११.११.२०२२ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस २०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०८.०२.२०२३ 
प्रस्तावना:- 

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण her कंपनी कायद्याच्या 
कलम ८ नुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास उपरोक्त वाचा येथील दि. 
१४.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निणर्यान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी रु. १०००.०० लाख इतका निधी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरक मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आला आहे. सदर निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 

१) हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खालील बाबींकरिता रु. १०००.०० लाख (रुपये 
दहा कोटी फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब रक्‍कम रु. (लाखात) 
१ | १०-कंत्राटी सेवा १००.०० 
२ | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६००.०० 
3 | ३५-भांडवली मत्तेचे निर्मितीसाठी अनुदान २५०.०० 
४ | ३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ५०.०० 
एकूण १०००.०० 


२) सदर निधी खालील लेखाशीर्षातर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
00 - 
११९ - फलोत्पादन व भाजीपाला पिके 
(०४) - मसाला पिके 
(08)(09)- मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा 
(हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (१००% 
राज्य योजना) (कार्यक्रम) 
(२४०१ बी४४६) (कार्यक्रम) 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-ओ 


३) या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 


करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४) सदर योजना राबविताना दि. १४.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) सदर वितरीत निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना 
करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 

६) उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय 
तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी 
यांनी आयुक्‍त (कृषि) व कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

७) निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे 
व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

८) सदर आदेश वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दिनांक ०८ 
फेब्रुवारी, २०२३ मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१६१७३५२८४५०१ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५ 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-अओ 


७) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

९) मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, 
मुंबई BOO ०३२२ 

१२) आयुक्‍त (कृषि), कृषिआयुक्‍्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) आयुक्‍त (अन्न व औषध प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४) विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र राज्य 

१५) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषद, पुणे 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

१८) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली 

१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,हिंगोळी 

२०) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषिआयुक्‍तालय, पुणे 

२१) संचालक (आयुष), आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२२) संचालक संशोधक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

२३) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

२४) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२५) सहायक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

२७ अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२८)संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

२९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

30) सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 

३१) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

३२) अवर सचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

३३) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
मुंबई-४०० ०३२ 

४ निवड नस्ती ९-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


